श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार) 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
रत्नागिरी यांची पदस्थापना अध्यक्ष जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड येथे 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश PAH? सकआ-२०२३/प्र.क्र. २४५/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: २५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. पदोन्नती-२०२१/प्र.क्र. २५४/ई-१, दि. ०४.०२.२०२२ 


शासन आदेशा - 

श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार), अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांची संदर्भ क्र.१ येथील 
महसूल व वन विभाग, शासन आदेश दि. ०४.०२.२०२२ अन्वये अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
रत्नागिरी येथे पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार त्या दि. ०८.०२.२०२२ रोजी सदर पदावर रुजू झाल्या 
आहेत. तथापि, सदर पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्यात येत असून, श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर 
हिरमुखे (पडियार) यांची अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरी या पदावरुन अध्यक्ष, जिल्हा 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


2. श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार) यांची अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
रत्नागिरी यांची पदस्थापना अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड येथे केल्यामुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती वेदेही, रानडे, 
अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे यांचेकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


३. तसेच, श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार) यांची अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, रत्नागिरी यांचेकडे अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सिंधुदुर्ग या पदाचा असलेला अतिरिक्‍त 
कार्यभार समाप्त करुन, सदर पदाचा अतिरिक्त श्री. सुरेश जाधव, अध्यक्ष जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
कोल्हापूर यांचेकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


४. श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार) यांची अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
रत्नागिरी यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाण तात्काळ हजर होऊन त्याबाबतचा रुजू अहवाल 
शासनास तसेच महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना सादर करावा. 

५. अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ पदाची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सांभाळून 
त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या पदाचा अतिरिक्त सांभाळावा. 


६. सदर sear सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः सकआ-२०२३/प्र.क्र.२४५/आस्था-२ 


७. 


सदर आदेश आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२५१२१००९६२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a6351a2e14339ed095cda2a544af43de4b681afa9a5b9 
2d3ad62ec4726ebebab, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K H A | R M O D F serialNumber=79208454F A5609FCBFBESAS9A44EC2402F387A 
A627CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH M KHAIRMODE 
Date: 2023.10.25 12:12:50 +05'30' 
(सतीठा खैरमोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) श्रीमती ज्योत्स्ना विद्यासागर हिरमुखे (पडियार) अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरी 
२) श्रीमती वेदेही रानडे, अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे 
३) श्री. सुरेश जाधव, अध्यक्ष जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर 


१ 


AD 


८) 0८ ww 


4 


(२ S&S ८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सह सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/रत्नागिरी/कोल्हापूर/रायगड/ठाणे 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती-आस्था-२ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


